स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
जालना नगरपरिषद, जिल्हा जालना. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(६)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 30 जानेवारी, २०२० 


वाचा: 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी 
संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. १८६/नवि-३४, दि.१२.०४.२०१८ 


शासन निर्णय :- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत जालना नगर परिषदेच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
रु. १६.५२३९ कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास संदर्भीय क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये 
WAIHI मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी जालना नगरपरिषदे मार्फत सुरु असताना त्यांच्या 
असे लक्षात आळे की, शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिने या सविस्तर प्रकल्प अहवालात काही 
बाबींचा समावेश नाही. त्यामुळे, त्या बाबींचा समावेश सविस्तर प्रकल्प अहवालात करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
जालना नगरपरिषदेने सादर केला होता. 


३. जालना नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर 
करून तो प्रस्ताव दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला 
होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. जालना नगरपरिषदेने सादर कलेल्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या व रकाना ५ मधील 
रू २,७१,८०,०००/- ( दोन कोटी एकाहत्तर लक्ष ऐशी हजार फक्त) किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 


५. सदर वाढीव खर्च रक्‍कम जालना नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी 
मधून करवा. यासाठी शासन कोणताही वाढीव निधी संबंधित नगरपरिषदेस शासन उपलब्ध करून देणार नाही. 


६. संदर्भीय क्रमांक ३ येथील दिनांक १२.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शतींचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


७. सदरच्या बदलामुळे जालना नगरपरिषदेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची सुधारित किंमत 
रू १९,२४,१९,०००/- (एकोणीस कोटी चोवीस लक्ष एकोणीस हजार फक्त) एवढी राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(६)/नवि-३४ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१७३२३५४३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ajit Sahebrao हणण ण पय 


st=Mal shi 


2.5.4.20=bcc5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd 133794 


CC. 
Palwe 8a428b4e4c992e5d3bf423, cn=Ajit Sahebrao P 


Date: 2020.02.05 11:45:29 +05'30' 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
. मा. मंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
. राज्यअभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
११. जिल्हाधिकारी, जालना. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जालना. 
१३. मुख्याधिकारी, जालना नगर परिषद. 
१४. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(६)/नवि-३४ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(६)/नवि-३४ दिनांक: ३० जानेवारी, २०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


सविस्तर नव्याने मंजूर सविस्तर 
घनकचरा प्रकल्प करण्यात प्रकल्प 
शहर व्यवस्थापनासाठी | अहवालाची | नव्याने मंजूर बाबी आलेल्या | अहवालाची 
अनुज्ञेय रक्कम मंजूर बाबींची । सुधारित 
किंमत किंमत किंमत 
॥__ =| २ ३ PB ५ द 
3 Compactor १४ Cum 0.3900 
४ Tipper 3 Ton ०.०७०० 
२ Dumper ०.०४०० 
Waste receiving 
platform 0.0400 
Windrow Platform ०.१(७७०० 
Curing Area + Curing 
Shed 0.9200 
१ Storage shed 0.9200 
जाळता ३४.२६ य | oe १९.२४१९ 
machine ०.०४०० 
MRF on dumping site 0.4000 
2 MRF within city 0,0400 
Sanitary Landfill 4.0400 
2 Sheds for transfer 
station १६०० sq.m. 0.9900 
१ additional Shed for 
transfer station १६०० 
sq.m. 0.8800 
Total २.७१८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


